कनिष्ठ अभियंता wma संवर्गाची 
दि.०१.०४.२००३ ते दि.३१.३.२००७ या कालावधीची 
दि.१८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(३)/ आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दि. १७ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१०/१२/आस्था-१, दि.१८.०६.२०१०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दि.०१.०४.२००३ ते दि.३१.३.२००७ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दि.१८.०६.२०१० रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले 
आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, अशा दिव्यांग 
अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक/ क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव 
प्राप्त झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक १८.०६.२०१० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०४.२००३ ते दि.३१.३.२००७ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची 
मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेऊन, तसेच शासनास प्राप्त झालेल्या 
कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने अन्य सुधारणा करुन त्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट “क” यासोबत 
जोडण्यात आलेले आहे. 

3. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१७१२५०३५६८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Kashinath ssc sermw 


bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962687c4b 
% 6362, 
er=447c8b11201db56e60bd92a6c6fb60347e6c16ec6359 


सोबत- परिशिष्ट “क Hadpe ic nn 


(सतिश का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(३)/ आस्था-१ 


४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिशिष्ट “H” मधील संबंधीत सर्व कनिष्ठ अभियंता 

६. आस्थापना-३ / सेवा-३/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक । नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 
अक्का जमावात 


५७ सुरेश मदन | मुख्य अभियंता 


72 ८-४ 
०३-१२-१९८१ | २२-०७-२००३ अ.ज./ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. मुंबइ यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) ।पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्री.सोनवणे यांनी ते (दिव्यांग) असल्याबाबत दि.०४.१२.२००२ 
रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यास्तव, श्री.सोनवणे यांच्या 
नावासमोर अ.ज. ((दिव्यांग)) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. श्री.योगेश दादाजी सोनावणे हे कनिष्ठ अभियंता पदावर 
दि.२२-०७-२००३ रोजी रुजू झाले असून ज्येष्ठता यादीतील 
अनु.क्र.१३ येथील श्री.हे.बा.जाधव यांच्या खाली व अनु.क्रमांक १४ 
येथील starrer शिवाजी अहिरे यांच्या वर अनु. क्रमांक १३-अ 
येथे श्री.सोनवणे यांचे नांव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
राठोड सा.बां.प्रा.वि.,ना | 


भ.ज दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,नागपूर दि.१२.७.२०२१ रोजीच्या 
अस्थिव्यंग पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.राठोड 
यांनी दि.०९-०५-२००२ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


०८-०८-१९७२ | २०-११-२००३ 
गपूर 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक । नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 
१ | 


a ae 
१२३-अ सुनिल मुख्य अभियंता, | डी.सी. २४-०५-१९७१ ०६-१०-२००५ अ.जा. / (earn [yes अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.०९.०७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि, (अस्थिव्यंग) च्या पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.कोळसे 
औरंगाबाद यांनी ते (दिव्यांग) असल्याबाबतचे दि.१८.१२.१९९८ रोजीचे 
प्रमाणपत्र सादर केले असून त्यास अनुसरुन त्यांच्या नावापुढे अ.जा. 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) नोंद घेण्यात येत आहे. 


१२३-ब |खान मुख्य अभियंता, | डी.सी.इ./ | १२-०१-१९८२ | ०६-१०-२००५ 
सा.बां.प्रा.वि, ।बी.ई.(सिव्हील) 
औरंगाबाद 


खुला / (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.०९.०७.२०२१ 
(अस्थिव्यंग) च्या पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.खान 
यांनी ते (दिव्यांग) असल्याबाबतचे दि.१२.१०.२०१७ रोजीचे 
प्रमाणपत्र सादर केले असून त्यास अनुसरुन त्यांच्या नावापुढे खुला 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न ES Se Ee ee ee ee 


मुख्य अभियंता, | SAS. | २६-१०-१९७६ २४-११-२००५ इ.मा.व / (fea  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 

सा.बां.प्रा.वि.,ना अल्पदृष्टी रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री 
कोलते यांची fears भरती मोहिमेंतर्गत अपंग संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
इ.मा.व (दिव्यांग) (अल्पद्षष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच 
श्री.कोलते यांची कनिष्ठ अभियंता पदावर दि.२४.११.२००५ रोजी 
नियुक्‍ती झाली असल्याने अ.क्र.१२३-ब येथील श्री खान शोएब 
हमीद खान यांच्या खाली व अ.क्र.१२४ येथीलश्री सुधार प्रभाकर 
कांबळे यांच्या वर अ.क्र.१२३-क येथे श्री.कोलते यांच्या नावाचा 
नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. 


सुधीर प्रभाकर | मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. | १५-०९-१९७२ | २८-१२-२००५ अ.जा./(दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ 
कांबळे सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
कोकण श्री.सुधीर प्रभाकर कांबळे यांची विशोष भरती मोहिमेंतर्गत अपंग 
संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे. यास्तव, 
त्यांच्या नावापुढे अ.जा. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अश्ी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


१ बह अम ee ee eee अनक 
१२५ डी.सी.ई. | १३-०२-१९८१ २९-१२-२००५ इ.मा.व./ (feat ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ 
ं सा.बां.प्रा.वि., (कर्णबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
गोवेकर श्रीमती सीमा यडवंत गोवेकर (लग्नापूर्वीचे नाव सीमा दत्तात्रय 
नार्वेकर) यांची अपंग संवर्गातीलविशेष भरती हिमेंतर्गत कनिष्ठ 
अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
दत्तात्रय इ.मा.व. (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१२६ i SHAMS. | 93-09-9909 30-92-2004 इ.मा.व. /(दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 
(अस्थिव्यंग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्री.पवार यांची fears भरती मोहिमेंतर्गत अपंग प्रवर्गामधुन कनिष्ठ 
अभियंता पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, 
श्री.पवार यांच्या नावासमोर इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 
१२७ श्री सतीश मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | २३-०६-१९७५ | ०२-०१-२००६ इ.मा.व./(दिव्यांग) lye अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ 
भरत मराडे सा.बां.प्रा.वि., (अल्पदृष्टी) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
कोकण श्री.सतीश भरत मराडे यांची विशेष भरती मोहिमेंतर्गत अपंग 
संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, 
त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


क मिळे आक कक कल कळ ee आ 


१२७-अ |सतिडाबाबू  ।मुख्य अभियंता, २४-०६-१९७१ | ०३-०१-२००६ खुला / (feat)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 

ं सा.बां.प्रा.वि,.पु (अस्थिव्यंग) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.किल्लेदार 
यांची अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर 
सरळसेवेने (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून 
येते. यास्तव, श्री.किल्लेदार यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.किल्लेदार हे 
दि.०३-०१-२००६ रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू झाले असून 
ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.१२७ येथील श्री.सतीश भरत मराडे यांच्या 
खाली व अ.क्र.१२७-ब येथील सुनिल विश्वनाथ सुतार यांच्यावर 
अ.क्र.१२७-अ येथे sh fsa यांचे नांव नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न वड तक आण a ee ळत शतका कनकाळाकाचा 


०७-०६-१९७७ | ०३-०१-२००६ इ.मा.व./ (दिव्यांग)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 

अस्थिव्यंग पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.सुतार यांची 
अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.सुतार यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.सुतार हे दि.०३-०१-२००६ 
रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू झाले असून ज्येष्ठता यादीतील 
अ.क्र.१२७-अ येथील श्री.सतिशाबाबू कृष्णकांत किल्लेदार यांच्या 
खाली व अ.क्र.१२८ येथील श्री.प्रशांत कमलाकर पाटील यांच्यावर 
अ.क्र.१२७-ब येथे श्री.सुतार यांचे नांव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


मुंबई बांधकाम | डी.सी.इ. | ०५-०९-१९७८ | ०३-०१-२००६ इ.मा.व./ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. मुंबइ यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
पडळ, चेंबूर (दिव्यांग) (अल्पदृष्टी) पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.पाटील 
हे कनिष्ठ अभियंता पदावर अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत 
सरळसेवेने (दिव्यांग) (अल्पदृष्टी) प्रवर्गात नियुक्‍त झाल्याचे दिसून 
येते. यास्तव, श्री.पाटील यांच्या नावासमोर इ.मा.व. (दिव्यांग) 
(अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे क्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


१२९ ag ०८-११-१९६९ | 0४-०१-२००६ खुला / (feat)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
बाबुराव इंगवले| सा.बां.प्रा.वि,.पु | (सिव्हील (अंध/ अल्पद्ृष्टी) ।पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री इंगवले यांची 
अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (अंध/ अल्पद्ृष्टी) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.इंगवले यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग) (अंध/ 
अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१२९-अ |शिवाजी 


दिनकर चौगुले | सा.बां.प्रा.वि,.पु 


२७-१०-१९७४ | ०४-०१-२००६ खुला / (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 

(अंध / अल्पदृष्टी) ।पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री चौगुळे यांची 
अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (अंध/ अल्पद्ृष्टी) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.चौगुले यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग) (अंध/ 
अल्पदृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.शिवाजी चौगुले 
यांची कनिष्ठ अभियंता पदावर दि.०४.०१.२००६ रोजी नियुक्‍ती 
झाली असल्याने अ.क्र.१२९ येथील श्री. शिवाजी बाबुराव इंगवले 
यांच्या खाली व अ.क्र.१३० येथील श्रीमती कल्पना ग्यानबा जाधव 
यांच्यावर अ.क्र.१२९-अ येथे श्री.चौगुले यांच्या नावाचा समावेश 
करण्यात येत आहे. अ.क्र.१३१ येथील श्री.चौगुले यांच्या नावाची 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील सुधारणा. 


अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे | शौक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


ळ किक अ क क्व ee अहा 
डी.सी.इ. 


३०-०७-१९८१ ०५-०१-२००६ भ.ज. (ब) /(दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
(अस्थिव्यंग) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्रीमती कल्पना 
जाधव या कनिष्ठ अभियंता या पदावर अपंग विशेष भरती 
मोहिमेंतर्गत सरळसेवेने (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्‍त 
झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्रीमती जाधव यांच्या नावासमोर 
भ.ज. (ब) (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१३१-अ |शिवहर मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई १७-०९-१९७० ०७-०१-२००६ खुला/ (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ च्या 
सा.बां.प्रा.वि.औ (अल्पदृष्टी) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.ठोंबरे यांनी 
ठोंबरे रंगाबाद दि.२७.७.१९९८ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


भ 0. ae ore ee 5 य 


RS. | २८-०७-१९७१ ०९-०१-२००६ अ.जा. / (fear  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. मुंबई यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
, अस्थिव्यंग! पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
सा.बां.मंडळ, श्री.चव्हाण हे अपंग विशोष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता 
बांद्रा, मुंबई पदावर सरळसेवेने (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्‍त झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, श्री.चव्हाण यांच्या नावासमोर अ.जा. (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.चव्हाण हे कनिष्ठ 
अभियंता पदावर दि.०९-०१-२००६ रोजी रुजू झाले असून ज्येष्ठता 
यादीतील अ.क्र.१३१-अ येथील श्री.शिवहर रावसाहेब ठोंबरे यांच्या 
खाली व अ.क्र.१३१-क श्री.संजय गजानन कुमावत यांच्यावर 
अ.क्र.१३१-ब येथे श्री.चव्हाण यांचे नांव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


ग लड तक आहि अकळ ee अळा कळळ तळा कलाळाकवचात 


मुख्य अभियंता, । STAY. | ०१-०५-१९७३ ०९-०१-२००६ भ.ज दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि., अल्पदृष्टी रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
कोकण श्री.संजीव गजानन कुमावत यांची विशेष भरती हिमेंतर्गत अपंग 

संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव 
त्यांच्या नावापुढे भ.ज.(ब) (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. तसेच श्री.कुमावत हे कनिष्ठ अभियंता पदावर 
दि.०९.०१.२००६ रोजी नियुक्‍त झाले असल्याने अ.क्र.१३१-ब 
येथील श्री.संजय शिवलिंग चव्हाण यांच्या खाली व अ.क्र.१३२ 
येथील विक्रम बाजीराव गर्जे यांच्यावर अ.क्र.१३१-क येथे 
श्री.कुमावत यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता, | Sg. २४-१०-१९६७ १०-०१-२००६ खुला / (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि.,ना Ss: (अस्थिव्यंग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्री.सोनावणे यांची fears भरती मोहिमेंतर्गत अपंग संवर्गातील 
3. कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, श्री.-सोनवणे 
यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) sai नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


ण ब क कळक क्ली क ee ee आ 


१३४ मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. ०१-०५-१९८१ १०-०१-२००६ खुला / (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि.,ना |. (कर्णबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
शिंदे शिक श्रीमती शिंदे यांची fears भरती मोहिमेंतर्गत अपंग संवर्गातील 
कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, त्यांच्या 
नावापुढे खुला (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


१३४-अ डी.सी.ई. । २२-०१-१९७७ १२-०१-२००६ इ.मा.व. / (दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांच्या दि.९.७.२०२१ 
तुकाराम गुडे | सा.बां.प्रा.वि.औ (कर्णबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
रंगाबाद श्री.गुडे अपंगांच्या fears भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता 
पदावर नियुक्‍त झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
इ.मा.व. (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच 
श्री.गुडे हे दि.१२-०१-२००६ रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू 
झाले असून ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.१३४ येथील श्री.वर्षराज 
बाळासाहेब शिंदे यांच्या खाली व अ.क्र.१३५ येथील श्री.मिलींद 
दुर्गादास जोर्वेकर यांच्यावर अ.क्र.१३४-अ येथे श्री.सचिन गुडे यांचे 
नांव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


; “आक आण का कका क ल oe अका ee कशाळकर 
१३५ मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | १७-०६-१९७१ १३-०१-२००६ इ.मा.व / (feat  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि.,ना अस्थिव्यंग रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री. 
शिक जोर्वेकर यांची विशोष भरती मोहिमेंतर्गत अपंग संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


१३६ ।धनंजय मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | ०१-०६-१९६६ १६-०१-२००६ भ.ज दिव्यांग) [ae अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
अंबादास सा.बां.प्रा.वि,.पु (कर्णबधीर) Hearing ।पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री पाटील यांची 
impairment अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (मूकबधीर) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
श्री.पाटील यांनी ते दिव्यांग असल्याबाबत दि.०७.०६.२०१८ रोजीचे 
प्रमाणपत्र सादर केले असून त्याआधारे श्री.पाटील यांच्या नावापुढे 
भ.ज.(क) (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे 
१३७ मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. २०-१२-१९७७ | १६-०१-२००६ इ.मा.व / (दिव्यां)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ 
(अस्थिव्यंग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्रीमती अनामिका मधुकर पाटील यांची अपंग संवर्गातील विशेष 
भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली 
आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


938 


१४० 


०७-०७-१९७५ | २५-०१-२००६ इ.मा.व. / (दिव्यांग) 
(सिव्हील) (अस्थिव्यंग) 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 


अधीक्षक बी.ई ०५-११-१९७९ २५-०१-२००६ वि.मा.प्र. / (दिव्यांग) 

अभियंता, सिव्हील (कर्णबधीर) 
सा.बां.मंडळ 

जळगाव 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील सुधारणा. 


कनिष्ठ कार्यालयाचे | शौक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


अन्य जक ee ळक आव्हा eee 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगाव यांनी दि.०८.०७.२०२१ 
च्या पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.सुर्यवंशी 
यांची अपंग अनुदोषांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.सुर्यवंशी यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगाव दि.०८.०७.२०२१ च्या 


पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.बिराडे यांची 
अपंग अनुऱोषांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने (दिव्यांग) 
(मुकबधीर) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. श्री.बिराडे यांनी ते 
दिव्यांग असल्याबाबतचे दि.२२.११.२००५ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर 
केले असून त्याआधारे श्री.बिराडे यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) 
(कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


ळ ce 1.0 ea ee 00:00 0 ed 


१४१ डी.सी.ई. | ११-११-१९७७ | ०२-०२-२००६ इ.मा.व./ (fear)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
सा.बां.प्रा.वि, 'कर्णबधीर) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.आवारे हे 
अमरावती अपंगाच्या सरळसेवा विशेष भरती मोहिमेंतर्गत (दिव्यांग) (मुकबधीर) 
प्रवर्गातुन कनिष्ठ अभियंता पदावर शासनसेवेत हजर झाल्याचे 
दिसून येते. श्री.आवारे यांनी ते दिव्यांग असल्याबाबतचे 
दि.२८.१२.२०१५ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केले असून त्याआधारे 
श्री.आवारे यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 
१४२ ।अरुण मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | १५-०५-१९६५ | ०६-०२-२००६ इ.मा.व./ (दिव्यांग)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ 
संपतराव सा.बां.प्रा.वि, (मुकबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
कर अमरावती श्री.अकोलकर हे अपंगाच्या सरळसेवा विशेष भरती मोहिमेंतर्गत 
(दिव्यांग) (मुकबधीर) प्रवर्गातुन कनिष्ठ अभियंता पदावर शासनसेवेत 
हजर झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. 
(दिव्यांग) (मुकबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक । नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 
१ आळ ee द 


१४३ ०२-०९-१९६६ | ०६-०२-२००६ 


इ.मा.व/ (दिव्यांग) (अंध) |मुख्य अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबइ यांच्या 
दि.१३.७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री 
पुरावे पहाता श्री.चांदोरे यांची (दिव्यांग) (अंध) संवर्गात कनिष्ठ 
अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
(दिव्यांग) (अंध) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


a अव्या 
१४४ ।विरेंद्रसिह मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. | ३०-०९-१९६९ ०६-०२-२००६ अ.ज./ (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
रतनसिंह बैस । सा.बां.प्रा.वि, (अल्पदृष्टी) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.बैस हे 
अमरावती अपंगाच्या सरळसेवा विशेष भरती मोहिमेंतर्गत (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) 
प्रवर्गातुन कनिष्ठ अभियंता पदावर शासनसेवेत हजर झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे अ.ज. (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१४५ ।अभय मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | ०७-०३-१९७१ ०६-०२-२००६ इ.मा.व./ (दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांच्या दि.१२.७.२०२१ 
भाऊराव सा.बां.प्रा.वि.,ना 
शिंगाडे गपूर 


(कर्णबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्री.शिंगाडे यांची अपंग (अल्पबहिरी) संवर्गात कनिष्ठ अभियंता 
पदावर नियुक्‍ती झाली आहे. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. 
(दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे नांव अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न बक कक ee ee ee ee 


१४६ डी.सी.ई. २८-०१-१९७३ | ०६-०२-२००६ इ.मा.व./ (fear)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
भाऊराव सा.बां.प्रा.वि, iS. (अस्थिव्यंग) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.आसुटकर हे 
आसुटकर अमरावती अपंगाच्या सरळसेवा विशेष भरती मोहिमेंतर्गत (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
प्रवर्गातुन कनिष्ठ अभियंता पदावर शासनसेवेत हजर झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१४७ ।|अक्षय मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. | ०६-०५-१९८१ | ०७-०२-२००६ खुला / (fear)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांच्या दि.९.७.२०२१ च्या 
सुहासराव सा.बां.प्रा.वि. (अंध-अल्पद्ृष्टी)  ।पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.चौधरी 
धरी कोकण यांची अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर 
सरळसेवेने (दिव्यांग) (अंध-अल्पदृष्टी) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे 
दिसून येते.यास्तव, श्री.चौधरी यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (अंध- 
अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न 0 aS a ee ce 20 ee ee ee ee 


१४८ मुख्य अभियंता, | डी.सी.इ./ | ०२-०५-१९८१ | १०-०२-२००६ खुला / (feat)  ।मु.अ., सा.बां.प्रा.वि., नागपूर यांचे दि.१२.०७.२०२१ रोजीचे व 
पुरुषोत्तम सा.बां.प्रा.वि, 3. अस्थिव्यंग अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर यांनी दि.२९.६.२०२१ च्या 
उपलंगवार नागपूर ( ) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.उपलंगवार 

यांच्या नावापुढे शैक्षणिक अर्हतेमध्ये डी.सी.ई./ बी.ई. (सिव्हील) असा 
बदल करण्यात येत आहे. तसेच श्री.उपलंगवार यांची सरळसेवेने 
कनिष्ठ अभियंता पदावर अपंग प्रवर्गातुन नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून 
येते. यास्तव, श्री.उपलंगवार यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१५१ मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | २७-०७-१९८३ | ०५-०४-२००६ इ.मा.व. /(दिव्यां) = yer अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांच्या दि.९.७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि.ना (अल्पदृष्टी) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
धरी श्री.चौधरी यांनी दि.०५.०९.२००७ रोजीचे (दिव्यांग) 

असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, 
त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. तसेच उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे त्यांच्या 
जन्मदिनांकात बदल करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


; ० Ss लय कळ el a कळ I 


943 मुख्य अभियंता, | बी.टेक ०३-०४-१९७८ | ०९-०५-२००६ अ.जा./((दिव्यांग)) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांच्या दि.१२.७७.२०२१ 
ं सा.बां.प्रा.वि.,ना। (सिव्हील (कर्णबधीर) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
गपूर श्री.रामटेके यांची अपंगाची विशेष भरती मोहिमेतंर्गत (दिव्यांग) 
कर्णबधिर) संवर्गात कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली 
आहे.यास्तव, त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (कर्णबधिर) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 
१५४ ।राजय अधीक्षक डी.सी.ई. । ३१-१२-१९६७ १७-०५-२००६ अ.जा. / (fear  ।अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगाव दि.०८.०७.२०२१ च्या 
a अभियंता, (कर्णबधीर) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.सुरवाडे यांची 
सुरवाडे सा.बां.मंडळ, विशेष भरती मोहीमे अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
जळगाव (दिव्यांग) (अल्पबहिरी) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते.झाली 
आहे. यास्तव, श्री.सुरवाडे यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (कर्णबधीर) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे क्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न आड क कन आ अ ळक जा ee कला आवळा कन्ागाकमाा 


१७८-अ |संभाजी किनारी .सी.इ. | २७-०३-१९६९ | ०६-०६-२००६ खुला / (fear  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. मुंबइ यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
राजाबापू अभियंता, अस्थिव्यंग पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
सा.बां.मंडळ, श्री.राजेभोसले यांची भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत नियुक्‍ती 
बांद्रा, मुंबई झाल्याचे दिसून येते. श्री.राजेभोसले यांनी ते (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
असल्याबाबतचे दिनांक २५-०८-२००४ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे. यास्तव, श्री.राजेभोसले यांच्या नावासमोर खुला 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच 
श्री.राजेभोसले हे कनिष्ठ अभियंता पदावर दि.०६-०६-२००६ रोजी 
रुजू झाले असून ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.१७८ येथील श्री.प्रकाश 
प्रभाकर रामेकर यांच्या खाली व अ.क्र.१७९ येथील श्री.प्रशोद्य 
मधुकर शिंदे यांच्यावर अ.क्र.१७८-अ येथे श्री.राजेभोसले यांचे नांव 
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


१८३ क्ष्मण । मुख्य अभियंता, | स्था.अ.स. | २१-०७-१९६४ १३-०६-२००६ खुला / (दिव्यांग) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
बोंबले सा.बां.प्रा.वि,. कोर्स (अस्थिव्यंग) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री बोंबळे यांनी 
णे (दिव्यांग) असल्याचे दिनांक २२-०६-२०१७ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर 
केलयाचे दिसून येते. यास्तव, श्री.बोंबळे यांच्या नावापुढे खुला 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट - क 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील सुधारणा. 

अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक । नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग 


अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील / 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 
१ 
२०२ | Rrarsit 09-09-2008 खुला / (feat  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
व्यवहार (अस्थिव्यंग) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री भोसले यांनी 
कोर्स/ ते (दिव्यांग) असल्याचे दिनांक २२-०५-२००४ रोजीचे प्रमाणपत्र 
स्था.अ.स. सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.भोसले यांच्या नावापुढे खुला 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


२०६-अ दत्तात्रय मुख्य अभियंता, डी.सी.ई. ०१-०७-१९६९ 


१९-०७-२००६ खुला ./ (दिव्यां)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या 
(कर्णबधीर) पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री पाटील यांची 
अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने 
(दिव्यांग) (अल्पबहीरी )प्रवर्गात नियुक्‍ती झाल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.दत्तात्रय पाटील यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग) 
(कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.पाटील हे 
दि.१९-०७-२००६ रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू झाले असून 


ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.२०६ येथील श्री.विळास नारायण जगताप 
यांच्या खाली व अ.क्र.२०७ येथील श्री.अशोक राजाराम गायकवाड 
यांच्यावर अ.क्र.२०६-अ येथे श्री.दतात्रय पाटील यांचे नांव नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(३)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - क 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००३ ते दिनांक ३१.०३.२००७ या कालावधीची दिनांक १८.०६.२०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 


मधील सुधारणा. 
अ.क्र कनिष्ठ कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अभियंत्याचे अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील/ 
नांव (सर्वश्री) नेमणुक दिनांक स्था.अ.स. 
पदावरील नेमणुक 
दिनांक 


न अधा कक आळ अक ee क कल्क कका कक आगळा ee 


२२४ डी.सी.इ. | २०-०२-१९८० | १९-१२-२००६ खुला / (दिव्यां)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांच्या दि.१२.७७.२०२१ 
सा.बां.प्रा.वि.,ना अल्पदृष्टी रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
गपूर श्री.जोशी यांची अपंगाची विशेष भरती मोहिमेतंर्गत (दिव्यांग) 
अल्पदृष्टी) संवर्गात कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍ती झाली आहे 
यास्तव, त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) sail नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


